प्रशासकीय मान्यता 

सर ज.जी.समूह रुग्णालय,मुंबई आवारातील 
मुख्य इमारतीच्या पेडीयाट्रीक ओ.टी. मध्ये 
ए.सी.बसविणे व पी.जी.बिल्डींगमध्ये 
एपीएफसी पॅनलचे काम करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : जेएचएम-२०१८/प्र.क्र.२५/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल इमारत, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : २७ एप्रिळ, २०१८. 


वाचा: १) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे क्रमांक : संवैशिवसं/जजीरुमुंबई/ 
विद्युतीकरण /पेडीयाट्रिक/विभाग/प(आय)/२०१७/२३०२१, दिनांक २६.१२.२०१७. 
२) अधिष्ठाता, सर ज.जी.समूह रुग्णालये, मुंबई यांचे पत्र H.: जजीरु/प्रलि/मोठे कामे/ 
विद्युत/३७२३/१८, दिनांक ०४.०४.२०१८ 


शासन निर्णय :- 


सर ज.जी.समूह रुग्णालय,मुंबई आवारातील मुख्य इमारतीमधील पेडीयाट्रीक ओ.टी. मध्ये 


ओ.सी.बसविणे व पी.जी.बिल्डींगमध्ये अपीएफसी पॅनलचे इत्यादी विद्युत कामाच्या अंदाजपत्रकास 


खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या प्रमाणे एकूण रुपये ९,४३,४५२/- ( अक्षरी रुपये नऊ लक्ष त्रेचाळीस 


हजार चारशे बावन्न फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास खाळील अटींच्या अधीन राहून 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. स्थापत्य दुरुस्ती बांधकामाचे नाव प्रस्तावित केलेली । सार्वजनिक बांधकाम 

क्र. अंदाजित रक्‍कम विभागने सहमती 
रुपये दर्शविलेली रक्‍कम रुपये 

१. | Providing Mega Split AC and Split AC in the 422,388 ६,४९,५३७ 


Pediatric O.T. At 5th floor, Main Bldg. at Sir 
J.J. Group of Hospitals Mumbai 


२. | Providing APFC Panel for improvement of 3,90,289 २,९३,९१५ 
power factor in PG (PGM) Bldg. at Sir J.J. 
Group of Hospitals Mumbai 


एकूण ८,९३,२८५ ९,४२३,४५२ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएचएम-२०१८/प्र.क्र.२५/प्रशा-१ 


अटी व शार्ती :- 


नव्य 
~~ 


काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची खात्री करावी. 


कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वित्तीय 


दरे 


मर्यादेतील सक्षम अभियंता/अधिकाऱ्यांची (विद्युत) तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 


कामासाठी जागेची उपलब्धता, जागा पुरेशी आहे किंवा नाही, याबाबतची खात्री संबंधीत संस्था 


AN 
~~ 


प्रमुखांनी करावी. 


संबंधीत संस्थेच्या अधिष्ठातांनी या विभागाचे शासन परिपत्रक दिनांक ७.२.२०१३ अन्वये 


es 


निर्गमित करण्यात आलेल्या सूचनांचे पालन करावे. 


२. सदर कामासाठी निधीची तरतूद झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करु नये. निधीची 


तरतूद झाल्यानंतर सदर काम हे खाली नमूद केलेल्या लेखाशीषाअंतर्गत मंजूर तरतूदीतून 
करण्यात येईल. 


मागणी क्रमांक - एच-८ 


४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 


03, वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन, 


१०५-विषमचिकित्सा पंचवार्षिक योजनांतर्गत 


(४२१० ००४१) ५३- मोठी बांधकामे 


३. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, 


दिनांक १७.४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकारी नियम पुस्तिका-१९७८ भाग-१, उप विभाग-५ 


अनुक्रमांक-५, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तीकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ नुसार 


प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-३) 


यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१०५/इमा-३, दिनांक २८.०२.२०१८ अन्वये दिलेल्या सहमतीच्या 


अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


DRT FUT क्रमांकः जेएचएम-२०१८/प्र.क्र.२५/प्रशा-१ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याच संकेतांक २०१८०४२७११४०४७२०१३ असा आहे. हा SATS 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun M. Dahale 


DN: c=IN, o=Government Of 
i U Nn Maharashtra, ou=Medical Education 
७ and Drugs Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba 


5a50897b7b2244d66593f50dd713da 
83860912503, cn=Arun M. Dahale 
Date: 2018.04.27 11:52:37 +05'30' 


(अ.मु.डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र,मुंबई. 
) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

) अधिष्ठाता, सर ज.जी.समूह रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 

) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई (इमारत-३) मंत्रालय, मुंबई. 

) कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई विद्युत विभाग, सा.बां.विभाग, मुंबई. 
) 

) 

) 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
निवडनस्ती (प्रहा-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


